शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण 
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण - २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः वाहन-२०१७ /प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८.०७.२०२० 


प्रस्तावना : 

शासनाचे विविध पदाधिकारी / अधिकारी यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीकरीता 
संदर्भाधीन दि.२८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आता 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दि.२३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र 
इलेक्ट्रीक वाहन धोरण-२०२१” जाहीर केले आहे. सदर शासन निर्णयामधीलळ परि.२.६ मध्ये 
दि.१ एप्रिल, २०२२ पासून, शहरातंर्गत परिचालित होणारी, सर्व शासकीय, निम शासकीय, स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने 
असतील. तसेच, शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक 
असतील. त्यानुसार वित्त विभागाने शासकीय वाहन धोरणामध्ये आव्यक सुधारणा करुन स्वतंत्र आदेश 
निर्गमित करावेत असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने नमूद केले आहे. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२८.०७.२०२० अन्वये शासकीय वाहनांच्या किंमत मर्यादा हया 
पेट्रोल - डिझेल प्रकारातील वाहनांच्या किंमती आधारे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. परंतु आता 
“महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण-२०२१” नुसार दि. ०१ एप्रिल, 2022 पासून इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी 
करावयाची असल्याने त्यानुसार वाहन किंमत मर्यादा धोरण ठरविणे आवशयक आहे. 
सद्यस्थितीत इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उच्च किंमती विचारात घेता शासन निर्णय दि. २८.०७.२०२० मधील 
दराने वाहन खरेदी करणे शाक्य नाही. सबब सद्यस्थितीत वरीष्ठ स्तरावरील पदाधिकारी / अधिकारी 
यांच्याकरीता इलेक्ट्रीक वाहने अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. क्षेत्रीय 
अधिका-यांच्या वाहनांबाबत स्वतंत्रपणे धोरण निश्चित करण्यात येईल. त्यास अनुसरुन शासनाने आता 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी किंवा जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली यापुढे नवीन इलेक्ट्रिक 
वाहन खरेदी करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील पदाधिकारी / अधिकारी यांच्याकरीता पुढील किंमत 
मर्यादेतील वाहन त्यांच्या दर्जानुसार इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, 


अ.क्र. | पदाधिकारी/अधिकारी वाहनांचा प्रकार किमत मर्यादा 
यांची पदनामे 
fae 2. 3. en 
| त . । मा.राज्यपाल त्यांच्या पसंतीनुसार मर्यादा नाही 
२. । मा.मुख्यमंत्री SS ee ee 
3. | मा.उपमुख्यमंत्री P| P| oe 
४. | मा.मुख्य IA, उच्च शिंग शिंगी अड टया 
न्यायालय / मा.लोक 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
५. । राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये । संबंधित जिल्हाधिकारी |= २५.०० लक्ष (वाहनाची 
दौऱ्यावर येणारे | व जिल्ह्याचे | किंमत + वस्तु व सेवा कर + 
मंत्रीमंडळातील मा.सदस्य | पालकमंत्री यांच्या | टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + 
तसेच राज्य अतिथी यांच्या | पसंतीनुसार तथापि, | सहाय्यभुत साहित्य 
परिवहन व्यवस्थेसाठी. | स्तंभ - ४ मध्ये नमूद | (Accessories) इत्यादी 
केल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट अंतर्भूत करुन एकूण 
किंमत मर्यादेत. ₹ २५.०० लक्षच्या मर्यादेत) 
६. | मा.कंबिनेट मंत्री त्यांच्या पसंतीनुसार | 
तथापि स्तंभ-४ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे 
विनिर्दिष्ट किंमत 
मर्यादेत. 
७. | मा.उच्च न्यायालयाचे शि) | ne 
न्यायाधीश / मा.उप लोक 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
मा.राज्यमंत्री pa“ | "---- fee | त 
९. । मा.मुख्य सचिव वि ₹२०.०० लक्ष (वाहनाची किंमत 
+ वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी 
रजिस्ट्रेरेन चार्जेस :5 
सहाय्यभुत साहित्य 
(Accessories) इत्यादी 
अंतर्भूत करुन एकूण ₹ २०.०० 
लक्षच्या मर्यादेत) 
१०. .| मा.महाधिवक्ता डड आ ee 
ly १. | मुख्य माहिती आयुक्‍्त/ शि शिक saree 
राज्य निवडणूक आयुक्त/ 
राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 
AYA अध्यक्ष, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, 


महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग 

१२. | मा.अपर मुख्य सचिव/ शि ₹१७.०० लक्ष (वाहनाची किंमत 
प्रधान सचिव/सचिव + वस्तु व सेवा कर + टेंम्पररी 
(मंत्रालयीन विभाग) रजिस्ट्रेशन चार्जेस + 


सहाय्यभुत साहित्य 
(Accessories) इत्यादी 
अंतर्भूत करुन एकूण ₹ १७.०० 


लक्षच्या मर्यादेत) 
१३. | राज्य माहिती आयुक्‍्त/ शि शग आला 
सदस्य, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग/ राज्य 
सेवा हक्क आयुक्‍त 
२. अनुज्ञेय वाहन खरेदी करताना कार्यक्षेत्रात सदर वाहनाच्या देखभाल व दुरुस्तीची सुविधा तसेच 


वाहनाच्या सुटया भागांची (Spare Parts) उपलब्धता समाधानकारक असल्याची खातरजमा करावी. 


३. वाहन विषयक शासन निर्णय, क्रमांक-वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१ 
नुसार वाहनांची अनुज्ञेयता राज्य स्तरीय वाहन आढावा समिती निश्चित करेल. वाहन आढाव्यामध्ये मंजूर 
झालेल्या वाहनांबाबत, सर्व विहित अटींची पूर्तता करुन निर्ळेखित झालेल्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन 
वाहन खरेदीचे प्रस्ताव, अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येतील. 
वाहन आढाव्यामध्ये वाहने अनुज्ञेय नसल्यास बदली वाहन / नवीन वाहनांच्या खरेदीची मागणी करण्यात 
येऊ नये. वाहन आढावा झाला नसल्यास नवीन वाहन खरेदी/अनुज्ञेय करताना राज्य स्तरीय वाहन 
आढावा समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीसमोर 
वाहन आढावा अथवा वाहन खरेदीचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी संबंधित विभागाची/कार्यालयातील वाहनांची 
माहिती झासनाच्या https://mahavahan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भरण्यात आलेली 
असावी अन्यथा खरेदी अथवा आढाव्याच्या प्रस्तावांवर समितीकडून विचार करण्यात येणार नाही. 


४. संबंधित पदाधिकारी / अधिकारी यांच्या वापरातीळ जुने वाहन, नियमांमधीळ निकषानुसार 
निलेखित झाल्यानंतरच या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या किंमत मर्यादेत उपरोक्त परि.३ येथे नमूद 
केल्यानुसार मान्यता घेऊनच वाहन खरेदी करता येईल. वापरातील वाहन निर्लेखन योग्य नसल्यास 
कोणत्याही परिस्थितीत “विशेष बाब” म्हणून नवीन वाहन खरेदीस मान्यता देण्यात येणार नाही. तसेच 
वाहन निर्ळेखनास पात्र नसताना किंवा यापूर्वीच्या अनुज्ञेय किंमत मर्यादेनुसार वाहन खरेदीस मान्यता 
दिलेली असताना केवळ किंमत मर्यादेत सुधारणा झाल्यामुळे वाहन खरेदीचे प्रस्ताव सादर केल्यास अशा 
प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, 


५. दि.२८.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.१४ ते १७ येथील अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रिक 
वाहने अनुज्ञेय करणे व त्याकरिता किंमत मर्यादा निश्चितीचे धोरण स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांना दि.२८.०७.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील. तथापी 


दरम्यानच्या काळावधीत या अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करावयाचे असल्यास प्रकरणपरत्वे 
निर्णय घेण्यात येईल. 


६. वरील झासन निर्णयान्वये केलेल्या तरतूदी स्वायत्त संस्था / सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम/ 
मंडळे / महामंडळे यांना लागू राहतील. हे आदेशा सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व स्वायत्त संस्था / सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम / मंडळे/ महामंडळे यांच्या 
निर्दशनास तात्काळ आणावेत. 


७. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी या आदेशाच्या दिनांकापासून करण्यात येईल. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१६१४५८८२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 


( इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 

१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२. सर्व सन्माननीय विधान परिषद / विधानसभा व संसद सदस्य, 

३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

६. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

८. मंत्रालयाच्या सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
आणि कार्यालय प्रमुख, 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा / अपील शाख), मुंबई, 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम, 


१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, 

१५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१८. महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, मुंबई, 

१९. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२०. प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / अकोला / अमरावती / ठाणे / 
नाशिक / सोलापूर / मुंबई, 

२१. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२६. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
३०. सर्व कोषागार अधिकारी, 

३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३२. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 

**पत्राव्दारे. 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


